राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यासाठी 
सन २०२४-२५ करिता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीतून निधीचे वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : रावितं-१७२४/प्र.क्र.२३३/मातं 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा : १) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, 
दि.१२ जानेवारी, २०२३ 
2) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक 23 सप्टेंबर,२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, दि.१२ जानेवारी, २०२३ 
मधील परिच्छेद ५ खालील तरतूदीच्या अधिन राहून, शासन निर्णय क्रमांक रावितं-१७२४/प्र.क्र. २३३/ मातं, 
दि.२३.०९.२०२४ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


«७ परिच्छेद क्र.३ - वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५ 
जुले, २०२४ अन्वये सन २०२४-२५ मधील नमूद उपाययोजनांच्या अनुपालनासाठी पहिल्या 
नऊमाहीकरिता ६०% म्हणजे रु. १,५०,००,०००/- (रुपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त) इतक्या 
मर्यादेत निधी खर्च करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी दिली आहे. त्यास अनुसरुन राजीव गांधी विज्ञान 
व तंत्रज्ञान आयोगाने त्यांच्या विनंतीनुसार सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ३६- सहायक अनुदाने 
(वेतन) या तपशिलवार लेखाशिर्षात मंजूर झालेल्या एकूण निधीच्या ६०% निधी रु. १,५०,००,०००/- 
(रुपये एक कोटी पन्नास लाख फक्‍त) वितरीत करण्यात येत आहे. 


ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा- 


परिच्छेद क्र.३- वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५ जुले, 
२०२४ अन्वये सन २०२४-२५ मधील नमूद उपाययोजनांच्या अनुपालनासाठी पहिल्या नऊमाहीकरिता 
६०% म्हणजे रु. १,५०,००,०००/- (रुपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त) इतक्या मर्यादेत निधी खर्च 
करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी दिली आहे. त्यास अनुसरुन राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाने 
त्यांच्या विनंतीनुसार सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) बिनशर्त या 
तपशिलवार लेखाशिर्षात मंजूर झालेल्या एकूण निधीच्या ६०% निधी रु. १,५०,००,०००/- (रुपये एक 
कोटी पन्नास लाख फक्‍त) वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रावितं-१७२४/प्र.क्र.२३३/मातं 


परिच्छेद क्र. ६ वरील खर्च मागणी क्रमांक ए-५, मुख्यळेखाशिर्ष २२५१ सचिवालयीन- सामाजिक सेवा 
०९० सचिवालय (००) (00)(03) विज्ञान व तंत्रज्ञान यामध्ये समन्वय व संशोधन कार्यक्रम, (२२५१ ००४२) 
मध्ये ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा- 


परिच्छेद क्र. ६ वरील खर्च मागणी क्रमांक ए-५, मुख्यळेखाशिर्ष २२५१ सचिवालयीन- सामाजिक 
सेवा ०९० सचिवालय (00) (00)(03) विज्ञान व तंत्रज्ञान यामध्ये समन्वय व संशोधन कार्यक्रम, (२२५१ 
००४२) मध्ये ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) बिनशर्त या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


परिच्छेद क्र.५ मधील “या अनुदानाच्या विनियोगाची तपासणी करुन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
व कार्यक्रमांचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करावा” ही ओळ वगळण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००८१६१६५३४४०७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUDAM EKNATH 1111111) ह तहात काकण 


5.4.20=257966df2620df1403d350238025 19a4fbdcfcd894791eb 


141 c2aef2b4c4b975, postalCode=400032, st=Mi 


, st=Mal 
A N D ) H A L E serialNumber=7B57FEES9FOE7101B822A49C72629C21BF9B4DCO 
D 


(सुदाम आंधळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


BDE136817EE19B6B347E77F4, cn=SUDAM EKNATH ANDHALE 


Ee) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सदस्य सचिव, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग (कार्यासन १४४३), मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, विज्ञान तंत्रज्ञान कक्ष (रोखशाखा) तीन प्रती. 
निवडनस्ती. 


2S 6 ee a eS 2 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


